मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत जिल्हा 
सिंधुदुर्ग येथे नवीन मंडळ कार्यालय 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. STAT २०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी सद्य:स्थितीत रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
कार्यालय कार्यान्वित आहे. रत्नागिरी येथील मंडळ कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्हयापासून साधारणतः २०० 
कि.मी. अंतरावर आहे. त्यामुळे सिंधूदूर्ग जिल्हयातील नागरीक/लोकप्रतिनिधी/कंत्राटदार यांना तक्रारी/ 
निवेदने सादर करण्याच्या अनुषंगाने रत्नागिरी येथे लांब प्रवास करुन पाठपुरावा करणे शक्‍य होत नाही. 
तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ भाग असल्याने सद्य:स्थितीत सुरु असलेल्या कामांवर निरिक्षण / नियंत्रण 
ठेवणे अडचणीचे होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वतंत्र मंडळ कार्यालय स्थापन झाल्यास वेळ व इंधनाची 
बचत होणार आहे. प्रशासकीयदृष्टीने आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कारभार गतीमान होण्यासाठी सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्याकरीता स्वतंत्र मंडळ कार्यालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे नवीन 
मंडळ कार्यालय स्थापन करुन त्याचे नामाभिधान अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग 
असे करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग मंडळ कार्यालयाच्या निर्मितीनंतर 
विभागीय कार्यालयाची सुधारित रचना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मंडळ कार्यालयाच्या रचनेनुसार नवनिर्मित सिंधुदुर्ग मंडळ 
कार्यालयासाठी २५ पदांची आवश्‍यकता आहे. याकरीता मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण अंतर्गत असलेल्या ०३ उपविभागांचे रुपांतर अनुक्रमे जिल्हा प्रयोगशाळा, ठाणे, पालघर व 
सिंधुदुर्ग मध्ये करण्यात आल्याने निरनिराळ्या संवर्गातील नियमित ३३ पदे अतिरिक्‍त ठरत होती. यापैकी 
निरनिराळ्या संवर्गातील खाली नमूद केलेली ०८ नियमित पदे सिंधुदुर्ग मंडळ कार्यालयासाठी वापरण्यात 
येणार आहेत. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
a कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता । एस-१५ : ४१८००-१३२३०० २ 
एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
वरीष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ३ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ : १९९००-६३२०० 
एकूण 


तसेच उर्वरित २५ नियमित पदे (कनिष्ठ अभियंता ०४ पदे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक १५ पदे, 
वाहन चालक ०३ पदे, चौकीदार ०३ पदे) शासनास समर्पित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


३. शासनास समर्पित करण्यात आलेल्या २५ पदांच्या मोबदल्यात सिंधुदुर्ग मंडळ कार्यालयासाठी 
आवड्यक असलेली काही पदे नवनिर्मित करण्यात आली असून त्याचा तपशिळ विवरणपत्र-ब मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत उपलब्ध असलेली ०८ पदे 
तसेच विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविलेली १० नियमित पदे व ०७ मनुष्यबळाच्या सेवा सिंधुदुर्ग मंडळ 
कार्यालयाच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. याबाबतचा तपशिल 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
१ अधीक्षक अभियंता एस-२५ : ७८८००-२०९२०० क 
एस-२७ : १२३१००-२१५९०० 
(२०% पदांना निवडश्रेणी) 
उप अभियंता एस-२० : ५६१००-१७७५०० Cee 
लघुलेखक (उ.श्रे.) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० .. 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता । एस-१५ : ४१८००-१३२३०० २ 
एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
षु प्रमुख आरेखक एस-१५ : ४१८००-१३२३०० PQ 
& लघुलेखक (नि.श्रे.) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० ee _ _ [| 
अधीक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० ae 
प्रथम लिपिक एस-१३ : ३५४००-११२४०० en 
वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ४ 
qo | लघुटंकलेखक एस-८ : 24400-29900 ee 
११ | सहायक आरेखक एस-८ : २५५००-८११०० शिक 
एस-१२ : 3५४००-११२४०० 
(पाच वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
१२ | कनिष्ठ लिपिक एस-६ : १९९००-६३२०० 4 
१३ । वाहनचालक एस-६ : १९९००-६३२०० a i”! 
१४ । शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० ३ 
१५ । चौकीदार एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण २५ 


प्‌. वर नमूद पदांपैकी कनिष्ठ लिपिक (०२ पदे), वाहन चालक (०१ पद), शिपाई (०३ पदे) व चौकीदार 
(09 पद) seit एकूण ०७ पदे वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२७ एप्रिल, २०२२ मधील तरतुदीनुसार 
बाह्ययंत्रणेमार्फत घेण्यात यावीत. याव्यतिरिक्त वर नमूद तत्क्यातील उर्वरित नियमित पदांवर वित्त विभागाने 
वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात येईल. 

६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग यांना कार्यालय प्रमुख व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय उपसमितीच्या दि.१३ सप्टेंबर, 2023 रोजीच्या बैठकीत, उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि. ३० ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीत व मंत्रीमंडळाने दि. ०५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०२/सेवा-९, दि. २६ फेब्रुवारी, २०२४ 
व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३७/आ.पु.क. दि. २८ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१७३९३१९६१८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHANANJAY TAVAREJ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
ANJAY DHANANJAY वा, 


2.5.4.20=3aa0457256d1492696e8751c12e2206cc354b97121be5c1e55 
042e70e6f7e4f7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


TAVAREJ seca unt 
(संजय ध. TAT) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त)/ (गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व सह सचिव /उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/ अमरावती/ 
छत्रपती संभाजी नगर/नागपूर/नांदेड. 

८. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई. 
९. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 
१०. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे / दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळे 
११. निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन- १ 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१, दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


(विवरणपत्र-अ) 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग स्थापन झाल्यानंतर कार्यालयांची रचना. 


प्रादेशिक विभाग | मंडळ कार्यालय विभाग कार्यालय उप विभागीय कार्यालय 
१.सार्वजनिक बांधकाम १. सा.बा.उपविभाग, देवगड 
विभाग,कणकवली २. सा.बा.उपविभाग क्र. १, कणकवली 
मुख्य अभियंता, ३. सा.बां.उपविभाग क्र.२, कणकवली 
सार्वजनिक कर जा वत eee ४. सा.बां.उपविभाग, वैभववाडी 
वतत सार्वजनिक बांधकाम च eee 
बांधकाम डळ, सिंधुदुर्ग ५. सा.बां.उपविभाग, मालवण 
वत Ney ves मंडळ, ene Seer साबा उपविभाग, कुडाळ 
प्रादेशिक विभाग, 2. बांधकाम १. सा.बा. , कुडाळ 
कोकण विभाग, सावंतवाडी २. सा.बा.उपविभाग, वेंगुर्ला 
३. सा.बा.उपविभाग, सावंतवाडी 
४. सा.बां.उपविभाग, दोडामार्ग 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१, दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सिंधुदुर्ग करीता नवनिर्मित करण्यात आलेल्या 
पदांचा तपशिल. (विवरणपत्र-ब) 


१ नियमित पदे. 
अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी आवड्यक पदे मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेली पदे 
१ अधीक्षक अभियंता । एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शि शिश 
एस-२७ : १२३१००-२१५९०० 
(२०% पदांना निवडश्रेणी) 
२ उप अभियंता एस-२० : ५६१००-१७७५०० = a *| | 
3 लघुलेखक (उ.श्रे) | एस-१६ : ४४९००-१४२४०० ee: co [= — > = | 
४ प्रमुख आरेखक एस-१५ : ४१८००-१३२३०० [a | rh 
षु लघुलेखक (M.A) | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० = a |. eee 
& अधीक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० a. | 11 प 
७ प्रथम लिपिक एस-१३ : ३५४००-११२४०० शिळ कम |< — _ > 7] 
वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० La = | a soe 
लघुटंकलेखक एस-८ : २५५००-८११०० — विग |.” eee 
१० | सहायक आरेखक | एस-८ : २५५००-८११०० a on a: ne 
एकूण oe PD 
२ बाह्ययंत्रणेमार्फत घ्यावयाच्या सेवा. 
अ.क्र. | पदनाम मनुष्यबळ सेवा 
१ कनिष्ठ लिपिक २ 
२ वाहन चालक 
३ शिपाई ३ 
४ चौकीदार se 
एकूण शाप 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


